अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या 
अधिनस्त कार्यालयांतील पदांचा आढाव्याअंती 
सुधारित आकृतीबंध निश्चित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : संकीर्ण-१०१७/प्र.क्र.१५६/ना.पु.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा : 
१. शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-१०१७/प्र.क्र.१५६/ना.पु.१२, दि.१८.०४.२०२२. 
२. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.असंक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तीय सुधारणा, 
दि.१० सप्टेंबर, २००१. 


शासन शुध्दीपत्रक: 


उपरोक्त संदर्भ क्र. १ दि.१८.४.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अन्न, नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिनस्त कार्यालयांचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यात आळा 
आहे. सदर झासन निर्णयातील परि.क्र.१ वरील मुद्दा क्र. | मधील दुसऱ्या ओळीतील “दोन्ही 
कार्यालये पुरवठा शाखेचे सामाईक सेवाप्रवेश नियम तयार झाल्यानंतर”हा भाग वगळण्यात येत 
आहे. 

2. तसेच सदर मुद्या क्र.() मध्ये तिसऱ्या ओळीतील “पुरवठा शाखेतील रिक्‍त पदांवर” या 
ऐवजी “विभागाच्या अधिनस्त कार्यालयातील रिक्‍त पदांवर” असे वाचण्यात यावे. 

३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०२०७१५५४५०७१०६ असा आहे. हे शासन 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NETRA PRASHANT 
MANKAME 


नेत्रा मानकामे 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


Ee) 


मा.मंत्री (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.) यांचे खाजगी सचिव. 

मा.राज्यमंत्री (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.) यांचे खाजगी सचिव. 

विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद. 

महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे उपसचिव. 

अ.मु.स./प्र.स./सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 


AD 


RS) 


Cc 
es 


८४) 


S oC 
>> <:<- << > SP Se aS 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-१०१७/प्र.क्र.१५६/ना.पु.१२ 
८) सर्व विभागीय आयुक्त. 
९) सर्व जिल्हाधिकारी. 

१०) सर्व सहसचिव/उपसचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 

११) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१२) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई. 

१३) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१४) नियंत्रक शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 

१५) नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, मुंबई. 

१६) प्रबंधक, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई. 

१७) सर्व उप आयुक्त (पुरवठा) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


१८) ग्राहक कल्याण सल्लागार समिती, मुंबई. 

१९) सचिव, राज्य अन्न आयोग, मुंबई. 

20) वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अ.ना.पु.वग्रा.सं.वि., मंत्रालय, मुंबई. 

२१ उप संचालक, नागरी पुरवठा (गोदाम/वाहतूक), मुंबई. 

22) वित्त विभाग ( व्यय-१०, आपुक कक्ष,वित्तीय सुधारणा,सेवा-९,अर्थसंकल्प- 99), मंत्रालय, मुंबई. 
२३) अ.ना.पु. व ग्रा.सं. वि., कार्यासन-ना.पु.१५, ग्रा.सं.२, ग्रा.सं.३, ग्रा.सं.४. 

२४) निवडनस्ती, ना.पु.१२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


